सन २०१९-२० या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर,२०२०. 


वाचा : १. शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र. ३४७/ अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सम क्रमांक, दिनांक २६ मार्च, २०२०. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/गावांचा विकास 
करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन 
स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित 
करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा 
निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा १ येथील शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी 
(आमदार/खासदार) यांनी सुचविलेल्या ग्रामीण व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 
वस्त्यामधील कामांना शासनाने उपरोक्‍त वाचा २ अन्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. सदर वाचा २ येथील 
शासन निर्णयास शासन मान्यतेने शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


सोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार. 
२. सदर शुध्दीपत्रकान्वये बदल केलेल्या कामांबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून आणि/किंवा 


जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचेकडून शासन निर्णय, दिनांक २६ मार्च, २०२०प्रमाणे जर कार्यवाही सुरु करण्यात 
आलेली असेल तर असा बदल करण्यात येऊ नये. 
३. सुधारीत (बदल केलेली) कामे ही अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत, याची संबंधित 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी खात्री करावी. 
४. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन निर्णय, दिनांक २६ 
मार्च, २०२०प्रमाणेच राहिल. 
सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१०२३१५५१२९६४२२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


S 1 | D S d DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
U n | a I a [| Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2020.10.23 15:10:37 +05'30" 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. सर्वमा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
४. मा. मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उप मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. मा. सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१५. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८. मुख्य अभियंता, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, मुंबई, 

१९. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 

२०. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाज कल्याण, 

२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२२. निवडनस्ती (अजाक). 


eon SG OM 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक योजनेच्या कामांच्या मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल करावयाच्या शासन निर्णय शुध्दीपत्रक , 


क्रमांक: सावियो-२०१९/प्र.क्र. ३६/अजाक, दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२०चे 


परिशिष्ट-अ 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयातील रदद करावयाचा तपशिल प्रस्तावित करावयाचा तपशील 
अ.क्र. | जिल्हा कामाचे नाव मंजूर | वितरीत | अ.क्र. कामाचे नाव मंजूर वितरीत 
निधी निधी निधी निधी 
रपये रपये रपये रपये 
६३२ | यवतमाळ = | मौजे नागठाणा, ता. जि. वाशिम येथे रस्ता व नाली बांधकाम २०.०० ८.०० १. हनुमान मंदिराजवळील २०.०० ८.०० 
करणे झोपडपटटी, रमाबाई 
६३३ | यवतमाळ । मोजेश्रीगीरी, ता. जि. वाशिम येथे रस्ता बांधकाम करणे १०.००) ४.०० आंबेडकरनगर, घाटकोपर 
६३४ | यवतमाळ । मौजे सावरगांव जिरे, ता. जि. वाशिम येथे रस्ता बांधकाम १०.०० ४.०० (पूर्व), मुंबई येथे लादी व गटारे 
करणे बांधणे. 
६३५ | यवतमाळ । मौजे तांदळी (बु.), ता. जि. वाशिम येथे रस्ता बांधकाम करणे १०.०० ¥,00 २. नर्मता चाळ झोपडपटटी, २०.०० ८.०० 
रमाबाई आंबेडकरनगर, 
घाटकोपर (पूर्व, मुंबई येथे 
लादी व गटारे बांधणे. 
3. सार्वजनिक बुध्द विहाराजवळ, १०.०० ४.०० 
नित्यानंदनगर, घाटकोपर 
(पूर्व, मुंबई येथे लादी व गटारे 
बांधणे. 


सदर प्रस्तावित केलेल्या कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा मुंबई झोपडपटटी सुधार मंडळ, मुंबई असेल. 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


bf DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
U n | a [ चै [ Maharashtra, 0 = Government Of Maharashtra, 
OU = Social Justice and Special Assistance 
Department 
Date: 2020.10.23 15:11:00 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


